परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिका-२०२१/ प्र.क्र.(१३६/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवताशि/३३/१२/१२७/२०१३/तांशि-१, 
दि. ०३.०८.२०१६ 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतांशि/तांशि-१/३३/११/(१२०/१३), 
दि. ०३.०८.२०१६. 
३. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतांशि/तांशि-१/३३/११/११६/१३, 
दि. २४.१०.२०१६ 
४. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/६४३, दि.२१.१०.२०२१ 
शासन आदेशा :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १,२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे डॉ. महेंद्र जनार्दन साबळे 
यांची प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव येथे, 
डॉ. अतुल रघुनंदन फडके यांची सहयोगी प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव येथे व डॉ. सुनिल शालीग्राम पुसदकर यांची सहयोगी प्राध्यापक, स्थापत्य 
अभियांत्रिकी या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्याळय, जळगाव येथे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गात दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ मधील अटींची 
पूर्तता वर नमूद सर्व अध्यापक यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात 
स्तंभ-५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव , पदनाम व कार्यरत | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र. संस्था कालावधीतील | कालावधी पूर्ण पुढे चालू 
एकूणरजा होण्याचा ठेवण्याचा 
कालावधी दिनांक दिनांक 
| १_| २ ३ 8 षु & 
] डॉ. महेंद्र जनार्दन साबळे, प्राध्यापक, । 30.0¢.209§ | ०७दिवस ०५.०९.२०१८ । ०६.०९.२०१८ 
यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय (म.पू) (म.न) (म.पू) 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव 
डॉ. अतुल रघुनंदन फडके, सहयोगी 
२ प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी, ०६.०१.२०१७ | १७ दिवस २२.०१.२०१९ | २३.०१.२०१९ 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, (4.9 (4-7) (म.पू) 
जळगाव 
३ डॉ. सुनिल शालीग्राम पुसदकर, २२.११.२०१६ निरंक २१.११.२०१८ २२.११.२०१८ 
सहयोगी प्राध्यापक, स्थापत्य (म.पू) (4.54) (म.पू) 
अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव 


शासन आदेशा क्रमांकः परिका-२०२१/ प्र.क्र.(१३६/२१)/तांशि-१ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१५१२५७१७३९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SAMEER LAXMAN : 


, शि tra, 
b0e2247b4328b57f45f509bf1 bfObd20c865128a018421¢354 


nym=B0341853BBBDA46EBB328D4BE0F 4600863592476, 


DHERE प का 
(समीर SR) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

प्रत, 

१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक. 

३) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

६) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७) निवड नस्ती (तांशि-१. 


